जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, 
वर्ग-३ (बांधकाम) संवर्गातील कनिष्ठ 
अभियंत्यांची दि.०१/०१/२०२१ रोजीच्या 
अंतिम ज्येष्ठतासूचीचे शुध्दीपत्रक. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र.२१७/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक :- ०८ जून, २०२३ 


संदर्भ:- १) शासन परिपत्रक क्रमांकःजिपअ-२०२२/प्र.क्र.२८३/आस्था-४ ,दिनांक १२ मे, २०२३ 
२) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे पत्र क्रमांक २०२३/विशा/आस्था/झेडपीई/कावि/४७७, 
दिनांक २३-०५-२०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( बांधकाम ) ( अर्हताप्राप्त ) या संवर्गातील कनिष्ठ 


अभियंत्यांची दिनांक १.१.२०२१ अंतिम ज्येष्ठता यादी संदर्भ क्र. १ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली 


आहे. 


२. सदर यादीमध्ये विहित कालावधीत व विहित प्रप्रत्रात माहिती प्राप्त न झाल्याने श्री.एस.बी.सदावर्ते, 


श्री.एस.जी.पद्मणे, श्री.डी. आर. पाईकराव, श्री.पी.एन.मुळे कनिष्ठ अभियंता ( बांधकाम ), जिल्हा परिषद, 
हिंगोली यांच्या नियमित नियुक्‍ती दिनांका सुधारणा करता आली नाही. 


३. Wat prin 2 च्या पत्रान्वये विभागीय आयुक्‍त कार्यालयाने, जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, 
वर्ग-३ ( बांधकाम ) ( अर्हताप्राप्त ) या संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या दिनांक १.१.२०२१ च्या अंतिम 
ज्येष्ठतामध्ये श्री.एस.बी.सदावर्ते, श्री.एस.जी.पद्मणे, श्री.डी. आर. पाईकराव, श्री.पी.एन.मुळे यांच्या नियमित 
नियुक्‍ती दिनांकात बदल करण्याची विनंती केली आहे. 


४. अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द झालेली असल्याने सदर शुध्दीपत्रकाव्दारे श्री.पी.एन.मुळे, श्री.डी. आर. 


पाईकराव, श्री.एस.बी.सदावर्ते, श्री.एस.जी.पद्मणे, कनिष्ठ अभियंता ( बांधकाम ) , जिल्हा परिषद, हिंगोली 


याच्या नियमित नियुक्‍ती दिनांकात भाग-२ मध्ये अनुक्रमे ३३२ ऐवजी १४० अ, ३३७ ऐवजी १४७ अ, २९८ ऐवजी 


१४८ अ,३२८ ऐवजी १४८ ब असा बदल करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र.२१७/आस्था-४ 


दष. सदर शासन शुध्दीपत्रक Ad महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०६०८१५४०२९०८२० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सोबत :-अनुक्रमांक १४०अ, १४७ अ, 


Digitally signed by DEEPAK BALKRISHNA RAUT 


१४८ अ, १४८ ब (माग-२) DEEPAK a 
वरील सुधारित नोंद प्रपत्र BALKRISHNA RAUT Saber aan य णतची 
(दिपक बाळकृष्ण राऊत) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 

१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२. सर्व विभागीय आयुक्त, 

३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची शासनाच्या संकेतस्थळावरुन 
उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निर्दशनास आणून त्याप्रमाणे पोच विभागीय आयुक्‍्तामार्फत 
शासनास सादर करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

४. निवड नस्ती. (ग्रामविकास विभाग/आस्था-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र.२१७/आस्था-४ 


अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा | जन्म दिनांक | शौक्षणिक 'कनिष्ठ अभियंता | प्रवर्ग | व्यावसायिक शेरा 
परिषद पात्रता पदावरील अर्हता परीक्षा 
नियमित उत्तीर्ण/सुट 
नियुक्तीचा 
दिनांक 
Pa 2 3 8 4 & 9 ८ ९ 
भाग-२ पदविकाधारक 
१४०अ पी.एन.मुळे हिंगोली ।२९-१२-१९६७ | डीसीई | १५-०३-१९९० | खुला उत्तीर्ण 
१४७अ डी.आर.पाईकराव हिगोळी ।०८-०५-१९६८ | डीसीई | ३०-११-१९९० | अजा सुट 
१४८ अ (एस.बी.सदावर्ते हिंगोळी ।१२-०२-१९६६ | डीसीई | ०१-१२-१९९० | अजा उत्तीर्ण i 
१४८ ब .जी.पद्मणे हिंगोळी ।०६-१०-१९६७ | डीसीई | ०१-१२-१९९० | अजा उत्तीर्ण 


